RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No . MH/ MR/ South- 346/ 2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ३७] 


मंगळवार , ऑक्टोबर १४, २०१४/ आश्विन २२, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक १२५ 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ . 

क्रमांक भूसं / कार्या- १/ टे- २ / एस. आर- ५० / २०१४ . - ज्याअर्थी, शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून / आयुक्त , कोकण विभाग यांच्याकडून 
भूमि संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १) यांच्या कलम ६ खाली अधिसूचना क्रमांक भूसं /कार्या-१/ टे- २/ सी . आर-१५९ / २०१२, दिनांक १३ 
जुलै २०१२ व शुद्धिपत्र क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे- २/ सी . आर-१५९ / २०१२ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१२ याद्वारे अधिसूचित करण्यात आले आहे की , 
त्यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमिनीची / जमिनींची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज लागण्याचा संभव होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीत / जमिनींत हितसंबंधीत असलेल्या सर्व व्यक्तींस त्याअन्वये ताकिद देण्यात आली होती की , त्या अधिसूचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय , उक्त जमिनीच्या/ जमिनींच्या विक्री, पट्टा, गहाण, अभिहस्तांकन , विनिमय याद्वारे किंवा 
अन्यथा करावयाच्या विल्हेवाटीसाठी केलेल्या कोणत्याही संविदा किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेला कोणताही खर्चकिंवा घडवून आणलेल्या सुधारणा, 
भरपाई निर्धारित करताना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

त्याअर्थी, आता, याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , आयुक्त , कोकण विभाग निदर्शित करीत आहे की , उक्त अधिसूचनेतील 
खालील दर्शविण्यात आलेल्या अनुसूचीमधील गट नं . व त्यासमोरील क्षेत्र वगळण्यात आले आहे असे समजण्यात यावे . 

अनुसूची 

मौजे आंबेघर , तालुका पेण , जिल्हा रायगड 
अ . क्र . 

हिस्सा नं . 

वगळण्याचे क्षेत्र 
( २ ) 

( ४ ) 

हे . आर . 
१४१ पैकी 

१ ०० . ० 
१५३ पैकी 

० २५ . ० 
३१२ 

७ ४८ .८ 
३४६ 

९ ८६. ४ 


गट नं . 


( ३ ) 


& 


rm- 


३४७ 


१६ २४. ० 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ . 


राधेश्याम मोपलवार , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


भाग एक ( को .वि .पु.) – १२५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १४ , २०१४ / आश्विन २२, शके १९३६ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ . 

क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे- २/ एस . आर- ५१ / २०१४. - ज्याअर्थी, शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून / आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडून 
भूमि संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १) यांच्या कलम ६ खाली अधिसूचना क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे-२ / सी . आर-१६१ / २०१२, दिनांक 
१३ जलै २०१२ व शद्धिपत्र क्रमांक भसं / कार्या- १ / टे - २ / सी . आर- १६१/ २०१२, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१२ याद्वारे अधिसचित करण्यात आले आहे 
की , त्यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीची/ जमिनींची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज लागण्याचा संभव होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीत / जमिनीत हितसंबंधीत असलेल्या सर्व व्यक्तीस त्याअन्वये ताकिद देण्यात आली होती की , त्या अधिसूचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय, उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या विक्री, पट्टा, गहाण, अभिहस्तांकन, विनिमय याद्वारे किंवा 
अन्यथा करावयाच्या विल्हेवाटीसाठी केलेल्या कोणत्याही संविदा किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेला कोणताही खर्चकिंवा घडवून आणलेल्या सुधारणा , 
भरपाईनिर्धारित करताना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 
___ त्याअर्थी, आता, याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , आयुक्त , कोकण विभाग निदर्शित करीत आहे की , उक्त अधिसूचनेतील 
खालील दर्शविण्यात आलेल्या अनुसूचीमधील गट नं. व त्यासमोरील क्षेत्र वगळण्यात आले आहे असे समजण्यात यावे. 

अनुसूची 
मौजे गागोदे बुद्रुक , तालुका पेण , जिल्हा रायगड 


अ . क्र . 


गट नं . 


हिस्सा नं . 
( ३) 


( २) 


वगळण्याचे क्षेत्र 

( ४ ) 


( १) 


हे . आर . 


ocww. 


१ १३.० 
० ५६ .० 
१ २०. २ 
१ ११ .० 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ . 


राधेश्याम मोपलवार, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १४ , २०१४ / आश्विन २२, शके १९३६ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४. 

क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे-२ / एस. आर -५२/ २०१४. - ज्याअर्थी, शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून / आयुक्त , कोकण विभाग , यांच्याकडून 
भूमि संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १) यांच्या कलम ६ खाली अधिसूचना क्रमांक भूसं /कार्या-१/ टे- २/ सी . आर-१६० / २०१२, दिनांक 
१३ जलै २०१२ व शद्धिपत्र क्रमांक भसं / कार्या- १ / टे - २ / सी . आर -१६० / २०१२. दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१२ याद्वारे अधिसचित करण्यात आले आहे 
की , त्यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीची / जमिनींची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज लागण्याचा संभव होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीत / जमिनींत हितसंबंधीत असलेल्या सर्व व्यक्तींस त्याअन्वये ताकिद देण्यात आली होती की , त्या अधिसूचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय, उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या विक्री, पट्टा, गहाण, अभिहस्तांकन , विनिमय याद्वारे किंवा 
अन्यथा करावयाच्या विल्हेवाटीसाठी केलेल्या कोणत्याही संविदा किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेला कोणताही खर्चकिंवा घडवून आणलेल्या सुधारणा , 
भरपाई निर्धारित करताना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 
____ त्याअर्थी, आता, याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , आयुक्त , कोकण विभाग निदर्शित करीत आहे की , उक्त अधिसूचनेतील 
खालील दर्शविण्यात आलेल्या अनुसूचीमधील गट नं . व त्यासमोरील क्षेत्र वगळण्यात आले आहे असे समजण्यात यावे . 

अनुसूची 

मौजे निधवली, तालुका पेण , जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गट नं . 

हिस्सा नं . 

वगळण्याचे क्षेत्र 
____ (१) (२ ) 

(३ ) 

( ४ ) 

हे . आर . 
१ २९ पैकी 

६ ६७ . २ 


नवी मुंबई , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ . 


राधेश्याम मोपलवार , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १४ , २०१४ / आश्विन २२, शके १९३६ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४. 

क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे- २ / एस . आर- ५३/ २०१४ . - ज्याअर्थी, शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून / आयुक्त , कोकण विभाग यांच्याकडून 
भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ चा १ ) यांच्या कलम ६ खाली अधिसूचना क्रमांक भूसं /कार्या-१/ टे- २/ सी . आर-१५८ / २०१२, दिनांक 
१३ जलै २०१२ व शद्धिपत्र क्रमांक भसं / कार्या- १ / टे - २ / सी . आर- १५८ / २०१२ . दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२ याद्वारे अधिसचित करण्यात आले आहे 
की , त्यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीची/ जमिनींची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज लागण्याचा संभव होता ; 

परंतु , भूसंपादन संस्था ( रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ) यांचेकडून दिनांक १३ मार्च २०१३ रोजीचा कलम ६ मधील क्षेत्र वगळणेबाबतचा 
प्रस्ताव दिनांक १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी प्राप्त झाल्याने व त्यामध्ये सदर क्षेत्रात पोल्ट्री व इतर बांधकामे असल्याने सदर जागा पुनर्वसनास अयोग्य 
आहे. सदर क्षेत्रात वहिवाट असल्याने पुनःश्च पुनर्वसन करणे योग्य ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीत / जमिनीत हितसंबंधीत असलेल्या सर्व व्यक्तीस त्याअन्वये ताकिद देण्यात आली होती की , त्या अधिसूचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय , उक्त जमिनीच्या/ जमिनींच्या विक्री, पट्टा, गहाण, अभिहस्तांकन , विनिमय याद्वारे किंवा 
अन्यथा करावयाच्या विल्हेवाटीसाठी केलेल्या कोणत्याही संविदा किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेला कोणतीही खर्चकिंवा घडवून आणलेल्या सुधारणा , 
भरपाई निर्धारित करताना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

त्याअर्थी, आता, याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , आयुक्त , कोकण विभाग , निदर्शित करीत आहे की , उक्त अधिसूचनेतील 
खालील दर्शविण्यात आलेल्या अनुसूचीमधील गट नं . व त्यासमोरील क्षेत्र वगळण्यात आले आहे असे समजण्यात यावे . 

____ अनुसूची 
मौजे वरसई, तालुका पेण , जिल्हा रायगड 


अ . क्र . 


गट नं . 
( २ ) 


हिस्सा नं . 

( ३ ) 


वगळण्याचे क्षेत्र 

( ४ ) 


हे . आर . 


१४४ पै. 


orm 


१४५ पै . 


१५१ पै . 


१५३ 


० ३८ . ५ 
० ८२.० 
० ७९ . ४ 
१ ६८ . ७ 
० ९४ . १ 
० २५. ३ 
२ ०४ .० 


१६८ 


- 


२४२ 


२४४ 


9 


नवी मुंबई , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ . 


राधेश्याम मोपलवार , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


